मा. श्री. हेमंत पाटील, अध्यक्ष, मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा 
(हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, वसमत, जिल्हा हिंगोली 
यांना मंत्री पदाचा दर्जा प्रदान करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: हसंप्र २०२४/प्र.क्र. १२१/९-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १६ सप्टेंबर, २०२४ 
संदर्भ:- १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. शासाउ-१०१०/प्र.क्र. ९६/१०/सा.उ., दि. 93.03.2092 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. हसंप्र २०२२/प्र.क्र. ११७/९-अ, दि. १४.०९.२०२२ 
३. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. हसंप्र २०२२/प्र.क्र. २०५/९-अ, दि. २१.०९.२०२२ 
४. मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २४.०७.२०२४ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त 
क्रमांक: बैठक २०२४/प्र.क्र. १४४/९-अओ, दि. ०८.०८.२०२४ 
प्रस्तावना:- 


हिंगोली जिल्ह्यामध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र* कंपनी कायद्याच्या 
कलम ८ नुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास या विभागाचा संदर्भ क्रमांक २ 
येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच या विभागाचा संदर्भ क्रमांक ३ येथील शासन 
निर्णयान्वये मा. श्री. हेमंत पाटील, माजी लोकसभा सदस्य (हिंगोली लोकसभा मतदार संघ) यांची मा. बाळासाहेब 
ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. मा. मुख्यमंत्री 
यांच्या अध्यक्षतेखाली 'हिंगोली येथे हळदी संशोधन केंद्र SAR या विषयाबाबत बुधवार दिनांक २४.०७.२०२४ 
रोजी बैठक संपन्न झाली. उक्त बैठकीत अध्यक्ष, मा.बाळासाहेब ठाकरे हळद (हरिद्रा) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, 
वसमत, जिल्हा हिंगोली यांना मंत्री पदाचा दर्जा देणेबाबत मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी निर्देश दिले आहेत. उक्त 
निर्देशास अनुलक्षून शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय:- 

१. मा. श्री. हेमंत पाटील, अध्यक्ष, मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, वसमत, 
जिल्हा हिंगोली हे सदर संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या अध्यक्ष पदावर कार्यरत असेपर्यंत त्यांना मंत्री पदाचा दर्जा 
प्रदान करण्यात येत आहे. 

२. मा. श्री. हेमंत पाटील हे अध्यक्ष, मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, वसमत, 
जिल्हा हिंगोली यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्यात आला असल्याने त्याना संदर्भ क्र. १ येथील वित्त विभाग, शासन 
निर्णय दिनांक १३.०३.२०१२ मधील तरतुदीनुसार सोयीसुविधा अनुज्ञेय राहतील. 

३. मा. श्री. हेमंत पाटील, अध्यक्ष, मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, वसमत, 
जिल्हा हिंगोली यांना मंत्री पदाचा दर्जा देण्याच्या परिणामस्वरुप सेवासुविधांवरील येणारा खर्च मा. बाळासाहेब 
ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या इतर कार्यालयीन खर्चाच्या उपलब्ध तरतुदीमधून भागविण्यात 
यावा. 


झासन निर्णय क्रमांकः SAW २०२४/प्र.क्र. 129/8-3, 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०१९१६१५०४४०८३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
H EM A N T G O RA KH N AT H फावल्या OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 


2.5.4.20=1775f5¢28a439e88c4c1 Sab3f88d6a6beb26ad2675a8c7a7ff397b2e530 


5303d, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
M H A PA N KA R serialNumber=6756123D309547BB1E152AGAEB6042BDE4040836DF541FD3620 
(CA87FF8E71CC5, cn=HEMANT GORAKHNATH MHAPANKAR 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ 
छै 


3 
to} 


मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (फलोत्पादन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. अध्यक्ष/सभापती/उपसभापती महाराष्ट विधान सभा/ महाराष्ट विधान परिषद, महाराष्ट विधानमंडळ 
सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

५)मा. मंत्री (सवी 

६) मा. विरोधी पक्ष नेता विधान सभा/विधान परिषद 

७)मा. विधान सभा/विधान परिषद सदस्य (सवी 
) 
) 


*-> wr «->- > 


८)मा. श्री. हेमंत पाटील, अध्यक्ष, मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, वसमत, जिल्हा हिंगोली. 
९) राजकीय पक्षाची कार्यालये (सर्व) 

१०)मा. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

११) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सर्व मंत्राळयीन प्रशासकीय विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

१३) आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१४) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ, पुणे 

१६) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पू), मुंबई. 

१७) कृषि संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१८)महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर. 

१९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

२०) कृषि व पदुम विभागातील सहसचिव/ उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सवी. 

29) विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी. 

२२) व्यवस्थापकीय संचालक, मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, हिंगोली. 
२३) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

२४) ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

२५) राजकीय पक्षाची कार्यालय (सवी 

२६) निवड नस्ती, ९-ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


